Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०१७/फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्रमांक जिऊनिअम - पणन- १- कृउबास मोर्शी-१६९८- २०१७. 

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोर्शीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक दिनांक २७- ११ - २०१६ रोजी झालेली आहे . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन) नियम , १९६३ चे कलम १३( १ ) ( ड ) अन्वये, बाजार समितीचे कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या नगर परिषदेने निवडून 
दिलेला एक प्रतिनिधी तसेच कलम १३ ( १ ) ( इ ) अन्वये स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी बाजार समितीवर पाठविण्याची पणन 
कायद्यामध्ये तरतूद आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम 
वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , मोर्शी वर पाठवावयाच्या खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या 
प्रतिनिधीची नावे ( ते ज्या मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


कलम 


प्राधिकृत संस्थेचे 

नाव 


( 


कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मोर्शी वर पाठवावयाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी 
प्रतिनिधीचे नांव 

ज्या मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व 

करीत आहे ते नाव 
( २ ) 

( ४ ) 
कलम १३ (१) ( इ) सौ. शिलाताई अशोकराव रोडे, नगर परिषद 

रा . मालविय पुरा , मोर्शी. 


नगर परिषद , मोर्शी 


टीप : वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या राजीनामा , मृत्युमुळे किंवा सदस्य म्हणून काढून टाकल्याने किंवा एखाद्या सदस्य काम करण्यास 
असमर्थ असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचे वरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
संस्थेची राहील. 

गौतम वालदे , 
अमरावती : 

जिल्हा उपनिबंधक , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ . 

सहकारी संस्था , अमरावती. 
अ.- एक - अ-१ (१६७७). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


